वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन 
प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपूर परिसरातील 
महिला वसतिगृहाची (G+9) ऐवजी (G+4) 
इमारत बांधण्यासाठी रु.८७५.४५ लक्ष किंमतीस 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१६५/३-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २० एप्रिल, २०२२ 


कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. वनास-६९११/ प्र.क्र.१७८/३ओ,दि.२१.०३.२०१२ 

संचालक, वनामती यांचे पत्र क्र.वनामती/४२०/२०१९,दि.११.०२.२०१९ 

संचालक, वनामती यांचे पत्र क्र.वनामती/बांधकाम/१७३५/२०१९,दि.०३.०६.२०१९ 

आयुक्त(कृषि) यांचे पत्र. क्र. कुआ/वनामतीबांधकाम/वि.प्र.५/प्र.क्र.१४/५६१४/२०, 

दि.१०.०२.२०२० 

५) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२० 

६) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४/०५/२०२० 

७) संचालक, वनामती यांचे पत्र क्र. वनामती/ बांधकाम/ म.वसतीगृह/१७७८/२०२०, 
दि.२५.०९.२०२० 

८) वित्त विभागाचे पत्र क्र.व्य अ.स-२०२२/प्र.क्र.३१/ अर्थ-२ दि.१०/०३/२०२२ 


प्रस्तावना - 

राज्य प्रशिक्षण धोरण तसेच एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याकरिता वर्ग-२ 
व वर्ग-३ च्या अधिकारी / कर्मचा-यांकरिता आवश्‍यक पायाभूत सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने 
वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपुर येथे महिला 
वसतिगृहाच्या (G+9) इमारतीचे बांधकाम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. उपरोक्त संदर्भ 
क्र.१ येथीळ शासन निर्णयान्वये प्रस्तुत महिला वसतिगृहाच्या (G+9) इमारतीचे बांधकाम 
करण्यासाठी रु.१२५.०० लक्ष रकमेच्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली 
होती. तथापि प्रशिक्षणाचा वाढता व्याप लक्षात घेऊन वनामती महिला वसतिगृहाची क्षमता अपुरी 
पडणार असल्याने वनामती नियामक मंडळाच्या २८ व्या बैठकीमध्ये वनामती महिला वसतिगृहाचे 
बांधकाम तळमजला + ५ (G+4) असे करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे वनामती संस्थेने 
संदर्भाधीन दि.११.०२.२०१९ च्या पत्रान्वये कळविले होते. महिला वसतिगृहाच्या इमारतीचे 
बांधकाम (G+9) ऐवजी (G+4) प्रस्तावित केल्यामुळे बांधकाम खर्चामध्ये वाढ झाली आहे. 
सद्यस्थितीत महिला वसतिगृहाचे ५ मजल्यापर्यंत स्लॅब व भिंतीचे बांधकाम पुर्ण झाले असल्याने 
प्रस्तुत महिला वसतिगृहाच्या इमारतीचे बांधकामासाठी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची व 
उर्वरित बांधकाम तातडीने पूर्ण होण्याकरिता वनामती, नागपूर संस्थेस सन २०१९-२० मध्ये 
लेखाशिर्ष २४०१ २६४९ अंतर्गत रु.६००.२७ लक्ष या अर्थसंकल्पीत निधीमधून रु.४४८.०७ लक्ष 
निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत आयुक्‍त (कृषि) यांनी संदर्भाधीन दि. १०.०२.२०२० रोजीच्या 
पत्रान्वये विनंती केली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१६५/३-ओ 


तथापि कृषि विभागाच्या अधिपत्याखालील वनामती,नागपूर येथील महिला वसतीगृहाच्या 
(9-५) इमारतीच्या उर्वरित बांधकामासाठी रु.८७५.४५ लक्ष इतक्या रक्कमेस सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यतेसंदर्भातील सदरचा प्रस्ताव वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेतील भाग-१ उप 
विभाग-५ मधील अ.क्र. ९ परि.क्र.१३४ मधील तरतूदीनुसार सदरचा वाढीव खर्च हा १५% पेक्षा 
जास्त असल्याने प्रस्ताव व्यय अग्रकम समितीच्या मान्यतेस्तव दि.२४/२/२०२२ रोजी सादर 
करण्यात आला होता. तदनंतर वित्त विभागाच्या संदर्भादिन दि.१०/०३/२२ रोजीच्या पत्रानुसार 
व्यय अग्रक्रम समितीचे इतिवृत्त प्राप्त झाळे आहे.त्यास अनुसरुन शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत 
आहे. 


शासन निर्णय :- 
वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपुर येथे 
महिला वसतिगृहाची (G+9) ऐवजी (G+4) इमारत बांधण्यासाठी रु.८७५.४५ लक्ष किंमतीस 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता खालील अटीच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 

१ वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपुर येथे 
महिला वसतिगृहाची (G+9) ऐवजी (G+4) इमारत बांधण्यासाठी रु.८७५.४५ लक्ष (आठ 
कोटी पंच्याहत्तर लक्ष पंचेचाळीस हजार दोनशे चौदा फक्त) किंमतीस सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. मुळ व सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा सविस्तर 
बाबनिहाय गोषवारा सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र अ” प्रमाणे आहे. 

२ शासनाकडून अधिकचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही. तसेच वाढीव खर्च 
संस्थेच्या स्वनिधीतूनच करावा. 


3 सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. शिकाना/ 
२०३, दि. १६/०७/२०१८, नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४०२/१४३१, 
दि.१५/१२/२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.०८/२०२२/व्यय१, 
दि. १३/०१/२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२०१७०६२७५२०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


HEMANT 
GORAKHNATH 
MHAPANKAR 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१६५/३-ओ 


४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

५. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था,नागपूर 

६. संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (१० जादा प्रतींसह) 

७. सर्व संचालक / सर्व सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, 

९. सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, 

१०.कृषि सह संचालक ( विस्तार), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, 

१२. प्राचार्य, सर्व रामेती, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ( पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक, 
नागपूर व खोपोली) 

१३. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 

१४. वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प-१२), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. नियोजन विभाग का.१४३२, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६. सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन १२ अ, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१७. कार्यासन 2-3, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१८. निवड नस्ती-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१६५/३-ओ 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१६५/३-अे, दि. २० एप्रिल, २०२२ सोबतचे प्रपत्र. 


प्रपत्र अ 
बाब मुळ प्रशासकीय सुधारित प्रशासकीय 
अक्र मान्यतेनुसार किंमत मान्यतेनुसार किंमत 
आ) स्थापत्य 
१) बांधकाम खर्च १,२५,००,०००/- ५,०६,०८,०००/- 
2) जुनी wail तोडणे fF 2,00,000/- 
3) अंतर्गत पाणीपुरवठा Se ee 
४) बाह्य पाणीपुरवठा, रस्ते व नाली = | 24,30,800/- 
4) अंडर ग्राऊंड वॉटर ch [-_| ३,००,०००/- 
&) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग feed ५,०६,०८०/- 
एकूण १,२५,००,०००/- ५,४१,४४,४८०/- 
बो विद्युत 
७) अंतर्गत विद्युतीकरण fe ss ५५,६६,८८०/- 
८) लिफ्ट PF 20,00,000/- 
९) वातानुकुलित यंत्रणा Se 3,00,000/- 
१०) फर्निचर [-_| ५०,६०,८००/- 
११) अग्निशमन उपाययोजना करणे | 90,92, 9§0/- 
१२) सोलर एनर्जी सिस्टीम fee 2,00,000/- 
एकूण १,२५,००,०००/- ६,८२,८४,३२०/- 
को इतर 
१३) जी.एस.टी. ४ टक्के [-_| २०,२४,३२०/- 
१४) २.७५% आर्किटेक्चरल चार्जेस | १३,९१,७२०/- 
94) तांत्रिक तपासणी फी 9.24 % = sid €,22,308/- 
१६) आकस्मिक खर्च ४ टक्के Ss | 
१७) २% वर्क चार्ज एस्टॅब्लीशमेंट कका [=e aa 
१८) दरवाढ (Price Variation) = ————_| ६८,२८,४३२/- 
१९) जी.एस.टी. १२ टक्के Ee | ८१,९४,११८/- 
२०) महानगरपालिका नागपूर शुल्क fe. «i fe 7. | 


एकूण 


१,२५,००,०००/- 


८,७५,४५,२१४/- 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


